घाटकोपर, मुंबई येथील सर्व्हे क्र. १९४ 
() येथील शासकीय भूखंडाचा 
खाजगीकरणाच्या माध्यमातून विकास 
करणे - मुदतवाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : खाक्षेस-२००१/प्र.क्र.१३१ (एल.बी.-२)/रस्ते-८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १ ऑक्टोबर, २०१८. 


प्रस्तावना :- 
घाटकोपर, मुंबई येथील सर्व्हे क्र. १९४ (बो येथील शासकीय भूखंडाचा 


खाजगीकरणाच्या माध्यमातून विकास करण्याबाबतच्या प्रस्तावास दि.२६.०९.२००१ रोजी 


झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता प्राप्त झाली. तसेच निविदा 


स्विकृतीस मंत्रीमंडळ मान्यता दि. २८.०४.२००४ रोजी प्राप्त झाली. या प्रकल्पास वन व पर्यावरण 


मंत्रालयाची मान्यता, विमान व पत्तन प्राधिकरणाची नाहरकत, डी.पी.रस्त्यावरील अतिक्रमणे इ. 


विविध अवरोधांमुळे प्रादेशिक स्तरावर ३ वेळेस मुदतवाढ देण्यात आली होती. तिसरी मुदतवाढ 


दिनांक ३०.१०.२०१७ पर्यंत देण्यात आली होती. प्रस्तुत प्रकल्प हा अंतीम टप्प्यात असल्याने सदर 


प्रकल्प पूर्ण करणे शासन हितार्थ असल्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामास दिनांक ३१.१२.२०१९ पर्यंत 


चौथी मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याअनुषंगाने दि.२३ ऑगस्ट, 


२०१८ रोजीच्या मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत सदर प्रस्तावास मंजुरी प्रदान 


केली असून, त्यानुसार शासनाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 
शासन निर्णय :- 


घाटकोपर, मुंबई येथील सर्व्हे क्र. १९४ (बो येथील शासकीय भूखंडाचा 


खाजगीकरणाच्या माध्यमातून विकास करणे या प्रकल्पास दि.३१.१२.२०१९ पर्यंत चौथ्या 


मुदतवाढीस मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या दिनांक २३.०८.२०१८ 


रोजीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार व नियोजन विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाच्या 


अनौपचारिक संदर्भ क्र.८२/का.१४३३, दि.२१.०८.२०१८ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२००१/प्र.क्र.१३१ (एल.बी.-२)/रस्ते-८ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या १७५///.॥8॥॥॥/890[॥॥9.9०९.॥॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१००११२२१२३३७१८ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार eT नुसारव नावाने. 


1, it 
Department, postalCode=400032, st=Maharash| 
2.5.4.20=c027¢83219049ab50c1 1¢48a886d96688cd20f344566980 


Avinash Trimbakrao 
D h 0 n d g e sant cas 3ab5f3d01 arises 57 bbf307 


Date: 2018.10.01 12:23:22 +05'30' 


(अविनाश त्रि. धोंडगे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत - 
) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 
५ सर्वमा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६ मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७ मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 


८) सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

१० अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

११ अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१२) प्रधान सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१३) मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, मुंबई 

१४ सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१५) निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


